‘Special Infrastructure 
Scheme (SIS)” योजनेच्या 
प्रयोजनासाठी राज्य स्तरीय 
समिती घटित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीडब्ल्युएफ-०११८/प्र.क्र.५८/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक : ५ एप्रिल २०१८. 


वाचा + १) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पत्र क्रमांक १८०१५/३७/२०१७/एलडब्ल्युई-।, 
दिनांक २२.१२.२०१७. 
२) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पत्र क्रमांक १८०१५/५६/२०१७/एलडब्ल्युई-|, 
दिनांक ०२.०१.२०१८. 
3) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, पत्र क्रमांक डीजीपी/ २१ए/ १९५/ 
पीसीसी-मिटींग/१५१/२०१७, दिनांक ३०.१२.२०१७. 


प्रस्तावना.- 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांनी सन २०१७-१८ ते सन २०१९-२० या तीन 
वर्षाकरिता ‘Special Infrastructure Scheme (SIS), including construction of 250 fortified 
Police Stations LWE affected States” ही योजना YS केली आहे. या योजनेचा एकूण व्यय 
(outlay) रु.१,०४८ कोटी इतका असून त्यापैकी ६० टक्के रक्‍कम अर्थात रु.६२८.८० कोटी ही 
केंद्र हिस्सा आहे आणि yo टक्‍के रक्‍कम अर्थात रु.४१९.२० कोटी ही राज्य हिस्सा आहे. ही 
योजना एक “State Sector Scheme” असून तिची अंमलबजावणी राज्य शासनांनी करायची 
आहे. ही योजना प्रतिपूर्ती AATAR (reimbursement basis) कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. 


२. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांनी उक्त योजनेकरिता मार्गदर्शक सूचना विहित 
केल्या आहेत. या सूचनांनुसार सर्व राज्यांनी भारत सरकार, गृह मंत्रालय यांच्याकडे सादर 
करावयाच्या VATA (Action Plan/ Work Plan) मान्यता देणे आणि Sat योजनेखाली 
मंजूर प्रकल्प/कामे यांच्या प्रगतीवर संनियंत्रण ठेवणे व त्यांचे मूल्यमापन करणे व ते वेळेत पूर्ण 
होतील हे सुनिश्चित करणे या प्रयोजनांसाठी, नोडल अधिकारी (एल. डब्ल्यु) हे सदस्य 
असलेली, एक राज्य स्तरीय समिती घटित करावयाचे आहे. त्या अनुसार, महाराष्ट्र 
राज्यासाठी अशी समिती घटित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


३. या संदर्भात उक्त समिती घटित करण्याबाबत पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
यांनी पत्र क्रमांक डीजीपी/२१ए/१९५/पीसीसी-मिरटटींग/१५१/२०१७, दिनांक ३०.१२.२०१७, 
व्दारे सादर केलेला प्रस्ताव विचारात घेऊन शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय. 


“Special Infrastructure Scheme (SIS), including construction of 250 fortified 
Police Stations LWE affected States” या भारत सरकारच्या (गृह HATHA) योजनेच्या 
प्रयोजनासाठी पुढील समिती घटित करण्यास, याव्दारे, मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएफ-०११८/प्र.क्र.५८/पोल-७ 


2. 


अपरमुख्यसचिव(गृही ee ... अध्यक्ष. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, FIG ... ... ... सदस्य. 

अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र ... ... ... सदस्य सचिव. 
राज्य, मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी कारवाई, ... ... ... सदस्य. 
नागपूर 

पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, कॅम्प, ... ... ... सदस्य. 
नागपूर 

सह सचिव/उप सचिव, वित्तविभाग ... ... ... सदस्य. 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय यांच्याकडे सादर करावयाच्या प्रस्तावांना (Action Plan/ 


Work Plan) मान्यता देणे आणि उक्त योजनेखाली मंजूर प्रकल्प/कामे यांच्या प्रगतीवर 


संनियंत्रण ठेवणे, त्यांचे मूल्यमापन करणे व ते वेळेत पूर्ण होतील हे सुनिश्चित करणे, हे उक्त 
समितीचे कार्य असेल. 


३. 
४. 


उक्त समितीच्या बैठका आवश्‍यकतेनुसार बोलविण्यात येतील. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईडवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०४०५१७५५५३३३२९ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


7 Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
S | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
W a p Nn | ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b87 


6d443b2654088832e43dcad21¢52a, cn=Swapnil 
Opal Borse ८४ 


pal Borse 
Date: 2018.04.05 17:57:41 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (गृह-शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी कारवाई, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएफ-०११८/प्र.क्र.५८/पोल-७ 


१०)पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, कॅम्प, नागपूर. 
११)पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 


Wa:- 
१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 
) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 
) उप सचिव (वि.शा.-१ब), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


